मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे 
दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्याकरिता 
प्रशासकीय सोयीसाठी आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली तात्पुरती 
प्रशासकीय समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सान्यावि २०२१/प्र.क्र.१५३/बांधकामे, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे दरवर्षी ०१ जानेवारी रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी दिनांक १ जानेवारी रोजी विजयस्तंभास 
अभिवादन करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून अंदाजे पाच लाखाच्यावर जनसमुदाय उपस्थित असतो. 
सदर बाब विचारात घेता, दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजी कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा 
करण्याच्या कार्यक्रमासाठी नियोजन व्यवस्थित व्हावे याकरिता आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
नियंत्रणाखाली तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्याकरिता प्रशासकीय सोयीसाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्या नियंत्रणाखाली पुढीलप्रमाणे तात्पुरती प्रशासकीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समिती पद 

।१___| जिल्हाधिकारी, पुणे अध्यक्ष 

२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे सदस्य 

३ सह पोलीस आयुक्त, पुणे सदस्य 

४ पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण, पुणे सदस्य 

५ पोलीस उपायुक्त, पुणे (संबंधित) सदस्य 

६ महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य 
प्रात अधिकारी, हवेली, पुणे सदस्य 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे सदस्य 

९ अधिक्षक अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे सदस्य 

।१० | तहसीलदार, हवेली, पुणे सदस्य 

।११__ | पोलीस निरीक्षक, लळोणीकंद पोलीस स्टेशन सदस्य 

१२  । प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि २०२१/प्र.क्र.१५३/बांधकामे, 


२. सदर समितीने मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजी 
कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिनाच्या आयोजनाबाबत आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांचे 
वेळोवेळी मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा व खर्चाचा अहवाल आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. 

३. मोजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा 
करण्याकरिता महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी दि.०१ 
जानेवारी, २०२२ च्या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष जागेला भेट देऊन आराखडा 
निश्चित करावा व कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी सद्य:स्थितीत तातडीची बाब लक्षात घेऊन उपलब्ध 
करुन द्यावा. 


8. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१७१७४६२०५८२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
\VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 


0 
D | N E S H R A M C H A N D R A SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, htra, 
2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561¢d71 1c17c6c3fd836467a8648a8d2 


D | N G L E pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
erialNumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD65 
F7CEE1828C 10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
2021.12.17 17:52:59 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.व वि.स.विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
९. जिल्हाधिकारी, पुणे 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
११.सह पोलीस आयुक्त, पुणे 
१२.पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण, पुणे 
१३.पोलीस उपायुक्त, पुणे (संबंधित) 
१४.महासंचाळक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण , संस्था पुणे 
१५.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
१६.प्रांत अधिकारी, हवेली, पुणे 
१७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
१८. अधिक्षक अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि २०२१/प्र.क्र.१५३/बांधकामे, 


१९.तहसीलदार, हवेली, पुणे 

२०.पोलीस निरीक्षक, लोणीकंद पोलीस स्टेशन 
२१.सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
२२.निवडनस्ती बांधकामे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


